आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या 
आस्थापनेवरील उपआयुक्त समाज कल्याण, गट-अ 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः सकआ - २०१९/प्र.क्र.३१४/ आस्था-२ 
मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा :- शासन steal समक्रमांक दि.१३ मार्च, २०२०. 
SIR आदेशा 


शासन आदेश दि.१३ मार्च, २०२० अन्वये समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर 
कार्यरत असलेल्या उपायुक्त समाज कल्याण, गट-अ संवर्गातील श्री.बी. ए. सोळंकी, प्रादेशिक 
उपायुक्‍त, समाज कल्याण, मुंबई विभाग, मुंबई यांची प्रादेशिक उपायुक्‍त समाज कल्याण, पुणे 
विभाग, पुणे या पदावर बदली करण्यात आलेली आहे. सदर आदेशामध्ये प्रादेशिक उपायुक्त समाज 
कल्याण, पुणे विभाग, पुणे या पदावर कार्यरत असलेल्या श्री.अविनाश देवसटवार यांची नियुक्‍ती 
करणेबाबत स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येतील, असे निर्देश देण्यात आलेले होते. त्यानुसार 
श्री.अविनाहा देवसटवार, उपायुक्त समाज कल्याण यांना खालीलप्रमाणे पदस्थापना देण्यात येत 
आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव | सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
हि २ ३ le ed 
उपआयुक्त, दिव्यांग कल्याण 
श्री.अविनाठा उ । 
न नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आयुक्तालय, पुणे (श्री.संजय कदम 
देवसटवार ; 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 


२. श्री.संजय कदम, उपआयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या पदस्थापनेबाबतचे 
आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


३. प्रस्तुत आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः सकआ - २०१९/प्र.क्र.३१४/ आस्था-२ 


४. 


प्रस्तुत शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१३१५१८३९५९२२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


११ 
१२ 
१३ 
१5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY GIRIDHAR PATIL 
DN: t=Maharashtra, 


: CIN, 5 a 
SA N J AY 2.5.4.20=0f7d 1eee7567d430eefd928eefa78ed2a607 2c4ce8F3cOaadef 
af26d9c32daeb, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=bd10fe5a55495bc381e7b4d4b658250c74eb3f55113a 
G | R| D ) H A R PA T | | 21fd21¢8620f04c2c257, ou=SOCIAL JUSTICE DEPT, o=GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, cn=SANJAY GIRIDHAR PATIL. 
Date: 2020.08.13 15:24:19 +05'30' 
(सं. गि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित अधिकारी (व्दारा- आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे) 


आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 
संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 
महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण , संस्था पुणे 
सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण 
सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
सर्व अध्यक्ष/सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
) मा.मंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.राज्यमंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


मा.सचिव (सा. न्या. व वि. स. विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती आस्था-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


